उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 
कामकाजाचे संनियंत्रण करण्यासाठी 
जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 
समिती गठीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकिर्ण ०५२४/प्र.क्र.४८/२-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९.०७.२०२४ 


प्रस्तावना -: 

आर्थिकदृष्टया कमकुवत असलेल्या वर्धा व नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे 
सक्षमीकरण करण्यासाठी व सदर बँकांच्या कामकाजाचे नियमित संनियंत्रण करण्यासाठी अनुक्रमे 
दिनांक ९ जानेवारी २०२४ व दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संबंधीत 
जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाळी समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्या 
पार्श्वभुमीवर वर्धा व नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या सक्षमीकरणाबाबत सहकार 
विभागामार्फत सुरु असलेल्या विविध उपाययोजनांची फलनिष्पत्ती विचारात घेऊन या धर्तीवर 
उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती नियुक्‍त करणे आवश्‍यक असल्याची विभागाची धारणा झाली आहे. 
त्यानुसार उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सक्षमीकरण व पुनरूज्जीवन करण्याच्या 
दृष्टीने बँकेच्या कामकाजाचे नियमित संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सक्षमीकरण व पुनरूज्जीवन करण्याच्या 
दृष्टीने बँकेच्या कामकाजाचे नियमित संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे संनियंत्रण समिती गठीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव व पदनाम समितीतील पद 

tae | जिल्हाधिकारी, धाराठिव अध्यक्ष 

२ अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे सदस्य 

३. । विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर. सदस्य 

४ श्री. एस.आर. नाईकवाडी, सेवानिवृत्त उपनिबंधक, सदस्य 
सहकारी संस्था 

षु. विभागीय व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक मर्या., सदस्य 
छत्रपती संभाजीनगर विभाग. 

६. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धाराशिव. सदस्य सचिव 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ०५२४/प्र.क्र.४८/२-स 


२. उपरोक्त समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल. 

१. उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कामकाजाचा व आर्थिक स्थितीचा दरमहा 
आढावा घेऊन बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळास 
मार्गदर्शन करणे. 

२. बँकेच्या थकित कर्जाच्या वसुलीचा आढावा घेणे व थकित कर्जाची गतीने वसुली करण्यासाठी 
संचालक मंडळास मार्गदर्शन करणे. 

३. बँकेच्या ठेवीमध्ये वाढ करण्यासाठी संचालक मंडळास विविध उपाययोजना सुचविणे. 

४. धाराशिव जिल्हयातील सामान्य ठेवीदार व संस्थात्मक ठेवीदारांमध्ये बँकेची विश्वासार्हता 
वाढविण्यासाठी संचालक मंडळास मार्गदर्शन करणे. 

५. बँकेचा व्यवसाय व उत्पन्न वाढविणे तसेच खर्चात कपात करण्यासाठी संचालक मंडळास 
उपाययोजना सुचविणे. 

६. बँकेची CBS प्रणाली अद्यावत करुन कार्यान्वित करणे. तसेच बँकेच्या आर्थिक व्यवहारात 
पुर्णत: पारदर्शकता आणणे यासाठी संचालक मंडळास मार्गदर्शन करणे. 

७. बँकेने नाबार्डला सादर केलेल्या कृती आराखडयातील लक्षांक पुर्ततेचा आढावा घेऊन 
त्याबाबत संचालक मंडळास मार्गदर्शन करणे. 

८. बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी शासनास वेळोवेळी उपाययोजना सुचविणे. 

3. उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे पुनरूज्जीवन होईपर्यंत उपरोक्‍त समिती 
कार्यरत राहील. 

४. उपरोक्त समितीने तिच्या कामकाजाचा अहवाल शासनास व सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, पुणे यांना दरमहा सादर करावा. 

५. उपरोक्‍त समितीमधील सेवानिवृत्त सदस्यांना नियमानुसार प्रवास भत्ता देय राहील. 
याबाबतचा खर्च सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
कार्यालयीन खर्चामधून भागविण्यात यावा. 

६. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७०९१७१०३५४५०२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH ARUN PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=ca78467bcc4594e1e11741a7962a7a83feafb1 764425 
75037160fc343c4aeSab, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


A R U N p AT | | 2000000000 
(संतोष पाटील) 
अपर निबंधक तथा सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव 
२) मा. मंत्री (जलसंधारण) तथा पालक मंत्री, धाराशिव यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ०५२४/प्र.क्र.४८/२-स 


३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४) विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग 

५) मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिझर्व बँक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई/ प्रादेशिक 
संचालक, छत्रपती संभाजीनगर. 

६) मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, प्रादेशिक कार्यालय, पुणे 

७ जिल्हाधिकारी, धाराशिव 

८) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर. 

९) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., मुंबई. 

qo) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धाराशिव. 

११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, लि. धाराशिव. 

१२) निवडनस्ती (कार्यासन २-सो. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


